सन २०२३-२४ च्या टंचाई कालावधीत ग्रामीण 
तसेच नागरी भागात पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई 
निवारणार्थ घेण्यात आलेल्या उपाययोजनांवरील 
खर्च भागविण्यासाठी अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत. ( लेखाशीर्ष २२४५ २१८५) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०२४/प्र.क्र. ३७/पापु-१४ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: ०१ ऑक्टोबर, २०२४ 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः टंचाई १०९९/प्र.क्र.१२/पापु-१४, दिनांक ३ 
फेब्रुवारी, १९९९. 

२) शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः टंचाई २००८/प्र.क्र.१४९/पापु-१४, दिनांक 
२१ ऑगस्ट, २००९ 

३) शासन परिपत्रक, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः टंचाई २०१८/प्र.क्र. १९१/पापु-१४, 
दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०१८ 

४) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.एससीवाय-२०२४/प्र.क्र.३७/म-७, दिनांक १० नोव्हेंबर , 
२०२३, दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०२४ 

५) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक: एससीवाय-२०२४/प्र.क्र.३७/म-७, दिनांक १४ ऑगस्ट ,२०२४ 

६) ज्ञापन, महसूल व वन विभाग क्र.एससीवाय-०८/२०२४/प्र.क.६३/म-१,दि.२२.०८.२०२४ 

७) शासन पत्र समक्रमांक दि. ०६.०९.२०२४. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील ग्रामीण व नागरी भागातील पाणी टंचाई निवारणार्थ घेण्यात येणाऱ्या 
उपाययोजनांवरील खर्च “२२४५-नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी सहाय्य” या लेखाशीर्षाखाली महसूल व 
वन विभागाकडून उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात येतो. सन २०२३-२४ च्या टंचाई कालावधीत 
केलेल्या उपायोजनांसाठी निधी मागणीचे प्रस्ताव या विभागास प्राप्त झाले आहेत. सन २०२३-२४ या वित्तीय 
वर्षाकरिता महसूल व वन (मदत व पुनर्वसन ) विभागाने त्यांच्या वाचा येथील क्रमांक ४ व ५ अन्वये या 
विभागाकडे वितरीत केलेल्या निधीमधून जिल्हा परिषद, यांनी मागणी केलेल्या तसेच शासन स्तरावरुन 
मान्यता देण्यात आलेल्या उपाययोजनांसाठी निधी वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०२४/प्र.क्र.३७/पापु-१४ 


झासन निर्णय:- 


ग्रामीण / नागरी भागात पेयजल टंचाई निवारणार्थ शासनाने विहीत केलेल्या निकषानुसार 


विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती व पुणे, यांना त्यांच्या विभागात पिण्याच्या पाण्याच्या 
टंचाई निवारणार्थ राबविलेल्या/राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांवरील खर्च लेखाशिर्ष २२४५ २१८५ 
अंतर्गत रुपये ४८६४.५४ लाख (अक्षरी रुपये अठ्ठेचाळीस कोटी चौसस्ट लक्ष चौपन्न हजार फक्त) इतका 
निधी विभागीय आयुक्‍त, नाशिक व पुणे यांना जिल्हा परिषदांकडून प्राप्त विवरणपत्र “ब” च्या अनुषंगाने, 
प्रचलित स्थायी शासन निर्णयामध्ये (संदर्भाधीन अ. क्र. १ ते ५) विहीत केलेल्या अटी व शर्ती तसेच खालील 
अटींच्या अधीन राहून अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे मंजूर व मुक्‍त करण्यात येत आहे. 


१) 


= 


AN 
— 


[स्ट 


S 


अटीव शर्ती 
विभागीय आयुक्‍त, नाशिक व पुणे यांनी ग्रामीण/नागरी भागातील टंचाई अंतर्गत 
उपाययोजनांसाठीचा निधी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना एका 
आठवड्याच्या आत थेट वितरीत करण्यात यावा. 
सन २०२३-२४ या टंचाई कालावधीसाठी ग्रामीण/नागरी भागात पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई 
निवारणार्थ घेण्यात आलेल्या उपाययोजनांकरीता तसेच या कालावधीतील प्रलंबित देयकांच्या 
प्रदानासाठी सदर निधी वितरीत करण्यात यावा. अन्य टंचाई कालावधीतील उपाययोजनांसाठी 
सदर निधी खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 
विभागीय आयुक्‍त यांनी सदरचा निधी महसुल व वन विभागाच्या निर्देशान्वये खरीप हंगाम २०२३ 
करीता राज्यातील दुष्काळ सह्य परिस्थीती घोषीत केलेल्या १२४५ महसुली मंडळामध्ये 
“ आव्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टॅकरचा वापर” ही सवलत राबविण्यासाठी खर्ची 
टाकण्यात यावा. तथापि झालेल्या कामाच्या प्रमाणात निधी प्राधान्याने वितरीत करण्याची दक्षता 
घ्यावी. 
आर्थिक वर्ष सन २०२३-२०२४ मध्ये वितरीत निधीपैकी ज्या प्रमाणात उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर 
HOS आहेत. त्या जिल्हयांना तेवढयाच टक्केवारीच्या प्रमाणात निधी वितरीत करण्याची 
कार्यवाही विभागीय आयुक्‍त यांच्या स्तरावरुन करण्यात यावी. 
सदर निधी स्वीय wish लेखा खाते (Personal Ledger Account ) अथवा बँक खात्यात न ठेवता 
तो कंत्राटदारांना थेट Electronic Clearing Services ER flat केला जाईल याची दक्षता 
घ्यावी. 
निधीचे वितरण करतांना यापूर्वी संबधित उपाययोजनेला निधी वितरित करण्यात आलेला नाही 
याची खातरजमा करावी. 
ज्या नागरी तथा ग्रामीण उपाययोजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येत आहेत, 
त्या उपाययोजनांसाठीचा निधी जिल्हा परिषदेकडे वितरीत करण्यात येऊ नये. सदर निधी संबंधित 
जिल्हाधिकार्‍यांनी योजना राबविणाऱ्या संबंधित कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०२४/प्र.क्र.३७/पापु-१४ 


यांचेकडे तात्काळ वितरीत करावा. तसेच ज्या उपाययोजना महानगरपालिका / नगरपरिषद यांचे 
मार्फत राबविण्यात येत आहेत, त्याचेकरिता जिल्हाधिकार्‍यांनी सदर निधी संबंधित आयुक्‍त, 
महानगरपालिका / मुख्याधिकारी, नगरपरिषद यांचेकडे वितरीत करावा. 

८) यापुढे टंचाई निवारणार्थ घ्यावयाच्या उपाययोजनांकरिता निधीची मागणी करतांना, टंचाई 
निवारणार्थ कोणत्या प्रस्तावित उपाययोजना कोणत्या कालावधीसाठी घ्यावयाच्या आहेत, त्यासाठी 
किती निधीची आवश्‍यकता आहे याबाबत बाब निहाय मागणी तसेच चालू आर्थिक वर्षात वितरीत 
करण्यात आलेला निधी, झालेला खर्च, शिल्लक निधी इत्यादि बाबतची माहिती, तसेच त्याबाबतची 
उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावीत. त्याशिवाय भविष्यात निधी मंजूर केला जाणार याची 
नोंद घेण्यात यावी. 

९) सदर शासन निर्णयानुसार टॅकरद्वारे/पिण्याच्या पाणी पुरवठा करण्यासाठीच्या उपाययोजनांकरीता 
जो निधी वितरीत करण्यात आला आहे, त्यामधून देयके अदा करताना खाजगी टॅकरवर जी.पी.एस. 
प्रणाली बसविलेली असेल व जी.पी.एस.प्रणालीवर ज्या टँकरच्या फेर्‍यांची नोंद होईल त्याच फेऱ्या 
देयकाकरिता अनुज्ञेय राहतील. पाणी पुरवठा करणाऱ्या ज्या टॅकरवर जी.पी.एस.प्रणाली 
बसविलेली नाही किंवा जी.पी.एस.प्रणाळी बंद असल्याकारणाने CH वाहतूक धारकाने टँकरच्या 
फेर्‍या झाल्याचा दावा केला असल्यास, अज्ञा फेऱ्या अनुज्ञेय ठरणार नाहीत. तसेच जी.पी.एस. 
प्रणालीची नोंद होत नाहीत अशी देयके प्रमाणित करण्यात येऊ नये व अशा प्रकारे प्रमाणित 
केलेल्या देयकांसाठी निधी वितरीत करण्यात येऊ नये. 

qo) ज्या प्रयोजनासाठी निधी वितरीत करण्यात आला आहे, त्याबाबतची जिल्हानिहाय भौतिक प्रगतीची 
माहिती विभागीय आयुक्तांनी शासनाकडे दर महिन्यास मासिक खर्चाच्या अहवाळलासोबत सादर 
करावी. निधीच्या वाटपाचे लेखे, अभिळेख विहीत कार्यपद्धतीनुसार अनुदान आहरीत व वितरीत 
करणाऱ्या कार्यालयाच्या स्तरावर अद्ययावत ठेवण्यात यावे. त्याचप्रमाणे दरमहा होणाऱ्या प्रत्यक्ष 
खर्चाची माहिती पुढील महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत एकत्रितरित्या शासनास सादर करावी. दर तीन 
महिन्यांनी झालेल्या खर्चाची, महालेखाकार कार्यालयात नोंदविण्यात आलेल्या खर्चाशी पडताळणी 
करुन त्याबाबतचे विहीत प्रमाणपत्र या विभागाकडे तात्काळ सादर करावे. तसेच कोणत्याही 
परिस्थितीत मंजूर निधीपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता नियंत्रक अधिकाऱ्याने घ्यावी. 
वितरीत करण्यात आलेल्या अनुदानातून जर काही रक्‍कम खर्ची पडणार नसेळ तर ती रक्‍कम 
विहीत वेळेत शासनास प्रत्यार्पित करण्यात यावी. 

११)सदर निधी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातच खर्च होणे आवश्‍यक आहे. तो व्यपगत होणार नाही 
अथवा कोषागारातून आहरित करून बँक खात्यात काढून ठेवला जाणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 

१२)याबाबतचा खर्च या शासन निर्णयातील निधी वितरण बाबतच्या विवरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे 
“मागणी क्र. सी-६, लेखाशीर्ष२२४५ -नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य, ००; ०१, अवर्षण; 
१०२, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा; (९२)-राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकाव्यतिरिक्‍्त खर्च, 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०२४/प्र.क्र.३७/पापु-१४ 


(९२) (०१) पिण्याच्या पाण्याचा आकस्मिक निकडीचा पुरवठा (अनिवार्य); ३१, सहायक अनुदाने 
वेतनेत्तर- (२२४५ २१८५)" या उपलेखाशीर्षां खाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागवावा व 
त्याखाली अंतिमत: खर्ची टाकण्यात यावा. 

१३) आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी कोषागार / उप कोषागार अधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात 
येणाऱ्या व देयकासोबत जोडल्या जाणाऱ्या संगणक स्लीपमध्ये गौण / उपलेखाशीर्षाचा संगणक 
संकेतांकाचा न चुकता उल्लेख करावा. तसेच, कोषागारातून/ उपकोषागारातून आहरीत केलेल्या 
रकमेचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

१४ संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी एक महिन्याच्या आत या खर्चाबाबत प्रमाणीत /उपयोगीता प्रमाणपत्रे 
शासनास सादर करावीत. त्यानंतरच पुढील निधी वितरीत केला जाईल. 
या शासन निर्णयान्वये करण्यात येणाऱ्या निधी वितरणाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 


(रक्‍कम रु.लाखात) 
अ.क्र विभागीय | जिल्ह्यांचे नाव वाटप करावयाची रक्‍कम 
आयुक्‍त 
नाशिक नाशिक २९८०.६० 
२ जळगाव ८२६.२३ 
२ पुणे सांगली १०५७.७१ 
एकूण ४८६४.५४ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४१००११५३२४८२१२८ असा आहे. हा seat डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAVINDRA GORAKH 


BHARATE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 
SANITATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=96ee74617e9bbOcdcfad343ca5dc 
2e158423ad4dd91 9bcae9a0b9fc9b413b60 
b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=FD232EB47EB633CB760C7B 


D2ACF421B01B1DA040DC965254760018B 
B H A RA T F 5F4E33BE5, cn=RAVINDRA GORAKH 
BHARATE 


Date: 2024.10.01 16:21:35 +05'30' 


(रविंद्र भराटे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, महसूल (मदत व पुनर्वसन) विभाग, मंत्रालय मुंबई. 


०८ Av AD -5 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०२४/प्र.क्र.३७/पापु-१४ 


महालेखाकार, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
महालेखाकार, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 


. विभागीय आयुक्त, पुणे , नाशिक 
. जिल्हाधिकारी ( नाशिक, जळगाव, सांगली) 
९. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (नाशिक, जळगाव, सांगली) 


१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी (नाशिक, जळगाव, सांगली) 
१२.कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद ( नाशिक, जळगाव, 


सांगली) 


१३. मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव 

१४.प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
१५. उप सचिव / पापु-१४, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक 

१६. पापु-१४ संग्रहासाठी. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


